Reg . No . NP CITY/ 236/ 2015- 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक ३३] गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन ६- १२ , शके १९३९ [ पृष्ठे ११, किंमत : रुपये ८ .०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . १८७ . 

नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक १९ सप्टेंबर , २०१७ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


क्रमांक टिपीएस - २८१३- ५८७- प्र . क्र . ४५२- २०१३ - नवि -३० . 


ज्याअर्थी, अमरावती प्रादेशिक योजना ( यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधिले आहे) शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ३७ वा ) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) चे कलम - १५( १ ) अन्वये 
अधिसूचना क्रमांक टिपीएस - २८८७- प्र . क्र . १९६- नवि - १३ , दिनांक २९ मे , १९९३ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १५ ऑगस्ट , १९९३ पासून 
अंमलात आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये मौजे पिंपळविहीर , ता . जि . अमरावती येथील सर्व्हे क्रमांक १५४ , १५७, १५८ (पैकी ), १५९ , १६२ / १ 
आणि १६२/ २ मधील १२. ३८ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास “ उक्त जमिनी” असे संबोधले आहे ) कृषी विभागात / ना विकास विभागात समाविष्ट 
आहेत ; 
___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम -२० , पोट- कलम ( २) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रादेशिक योजनेमधील , उक्त क्षेत्र कृषी विभागातून / 
ना - विकास विभागातून वगळून खालील अटींच्या अधिन राहून औद्योगिक विभागात समाविष्ट करणे बाबत “ शासनाचे” मत झाले आहे . ( यापुढे 
ज्यास “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे) ; 
अट क्र . १ :-फेरबदलाखालील क्षेत्राच्या अभिन्यास करतांना त्यामध्ये अनिवार्य १० % खुल्या जागेव्यतिरिक्त १० % सुविधा क्षेत्र सोडण्यात 

यावे. 
अट क्र . २ :-फेरबदलाखालील जागेस पायाभुत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी जमीन मालक /विकासकाची राहील . 
अट क्र . ३ :- राष्ट्रीय महामार्गावरुन पोचरस्ता उपलब्ध करुन घेण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 
अट क्र . ४ :- महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने ना - हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात यावे. 


अट क्र . ५ :- सदर प्रस्तावित औद्योगिक विभागामध्ये समाविष्ट होणा - या उद्योगांना Rainwater Harvesting व Waste Water 

__ Recycling Plant उभारणे बंधनकारक राहील. 
अ - एक - अ - १ -(१४६२ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४ , २०१७/ आश्विन ६-१२ , शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम -२० पोट - कलम ( ३ ) च्या तरतुदीनुसार शासन नोटीस क्रमांक टिपीएस - २८१३ - ५८७- प्र. क्र . ४५२ 
२०१३- नवि- ३० , दिनांक ८ नोव्हेंबर , २०१३ अन्वये प्रस्तावित फेरबदलाबाबत जनतेकडून हित मुदतीत सूचना/ हरकती दाखल करणा- यांना सुनावणी 
देण्याकरीता व शासनास अहवाल सादर करण्याकरीता “ अधिकारी ” म्हणून तत्कालीन उप संचालक, नगर रचना, अमरावती विभाग , अमरावती यांची 
नियुक्ती करण्यात आली होती . (यापुढे “ उक्त अधिकारी ” असे संबोधिले आहे ) : 

आणि ज्याअर्थी, नियुक्त अधिका-याने त्यांच्या दिनांक १६- ०४ - २०१४ च्या पत्राने अहवाल शासनास सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिका- यांच्या प्राप्त अहवालावर संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर , उक्त प्रादेशिक 
योजनेत उक्त जमीन कृषी विभागातून / ना -विकास विभागातून वगळून काही अटीच्या अधिन राहून औद्योगिक विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक 
असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचे सन २०१७ - १८ या वर्षातील प्रचलित बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार अधिमूल्य रु . ३४ , १७, ३३६ , प्रक्रिया शुल्क 
रु . ५६,९५६ -व जाहिरात शुल्क रु . ९८८० अनुक्रमे भरणा चलान क्र . ३८८४५९८ (दि . २७-०७-२०१७), ३८८४९४० ( दि . ३१-०७- २०१७ ) व 
४६१७१२४ ( दि . १९ - ०८ - २०१७ ) अन्वये सहायक संचालक नगर रचना, अमरावती यांच्या लेखाशिर्षामध्ये जमा केलेली आहे ; 

त्याअर्थी आता , उक्त अधिनियमाचे कलम - २० चे पोट - कलम ( ४ ) व त्या अनुषंगाने प्राप्त अधिकारात शासन उक्त जमिनीबाबत प्रस्तावित 
फेरबदलास पुढीलप्रमाणे मंजूरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २९ मे, १९९३ ची अधिसूचना पुढीलप्रमाणे सुधारीत 
करण्यात येत आहे : 


“ उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल नोंदीखालील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत 
आहे :- " 


नोंद 


“ उक्त प्रादेशिक योजनेतील अचलपूर परिसर विकास योजनेतील मौजे पिंपळविहीर , ता . जि . अमरावती येथील सर्व्हे क्र . १५४ , १५७ , 
१५८( भाग ), १५९, १६२/ १ आणि १६२/ २ मधील १२ .३८ हेक्टर क्षेत्र कृषी विभागातून वगळून खालील अटींच्या अधिन राहून , भाग नकाशात 
दर्शविल्याप्रमाणे औद्योगिक विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे : 

अट क्र . १ :- उक्त जमिनींचा अभिन्यास करतांना त्यामध्ये अनिवार्य १० % खुल्या जागेव्यतिरिक्त १० % सुविधा क्षेत्र सोडण्यात यावे. 
अट क्र . २ :- उक्त जमिनींचा पायाभुत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी जमीन मालक /विकासकाची राहील . 
अट क्र . ३ :- राष्ट्रीय महामार्गावरुन पोचरस्ता उपलब्ध करुन घेण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 
अट क्र . ४ :- उक्त जमिनींवर औद्योगिक वापर सुरू करण्यापूर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने ना - हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात 

यावे. 
अट क्र . ५ : - उक्त जमिनींवर प्रस्तावित उद्योगांना Rainwater Harvesting व Waste Water Recycling Plant उभारणे 

बंधनकारक राहील . 
अट क्र . ६ :- उक्त जमिनींवर औद्योगिक वापर सुरू करण्यापूर्वी पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना २००६ नुसार आवश्यक ती पर्यावरण 
परवानगी घेणे बंधनकारक राहील . 

२. उक्त मंजुर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. 
( १) जिल्हाधिकारी, अमरावती. 
( २) सह संचालक , नगर रचना , अमरावती विभाग , अमरावती . 


( ३ ) सहाय्यक संचालक , नगर रचना, अमरावती शाखा , अमरावती . 


३ . सदर फेरबदलाची अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या वेब साईटवर देखील उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


म . मो . पाटील , 

अवर सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २८- ऑक्टोबर ४ , २०१७/ आश्विन ६- १२ , शके १९३९ 


3 


HTT 9- 31 ( 37 . f . g .), H . STI . PT ., 37 . $ . 9CC . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 19th September , 2017 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS - 2813 -587 -CR - 452 - 2013 -UD - 30 . 

Whereas , the Regional Plan of Amravati Region (hereafter referred to as the " said Regional Plan ”) 
has been sanctioned vide Government Notification of the Urban Development Department under 
Section 15 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (herein 
after referred to as “ the said Act” ) vide Notification No . TPS -2887 -CR - 196 -UD - 13 , dated the 29th May , 
1993 and has come into force with effect from the 15th August , 1993 ; 

And whereas, in the said Regional Plan , the land admeasuring 12 . 38 Hector , bearing Survey 
No . 154 , 157, 158 (Part), 159 162 / 1 and 162 / 2 ofMauja Pimpalvihir , Tal. & Dist. Amravati (hereinafter 
referred to as the “ said land”) are included in Agricultural Zone /No Development Zone ; 

And whereas, as provided in sub section (2) of section 20 of the said Act, the Government of 
Maharashtra was of the opinion that the said Land should be deleted from Agricultural Zone / No 
Development Zone and be included in Industrial Zone , subject to the following conditions (hereinafter 
referred to as “ the Proposed Modification ” ) : 


Condition No. 1 : While making layout in respect of the lands under modification , apart from the 

compulsory 10 % open space , 10 % space shall be kept for public amenities . 
Condition No . 2 : It shall be the responsibility of the Land Owner /Developer to provide all necessary 

basic infrastructure and amenitites in the land under modification . 


Condition No . 3 : It shall be necessary to take permission from the respective Authority for the 

approach road from the National Highway . 


Condition No. 4 : It shall be necessary to take No - objection Certificate from the Maharashtra Pollu 

tion Control Board . 
Condition No . 5 : It shallbe compulsory for the Industries within the proposed Industrial Zone , to set 

up system for Rain Water Harvesting and Waste Water Recycling. 
And whereas , the notice for the said Modification under the power conferred by Section 20 ( 3 ) of the 
said Act , was published by the Government vide Urban Development Department Notice No . TPS - 2813 / 
587 / CR - 452 - 2013 -UD - 30 , Dated the 8th November 2013 , inviting objections and suggestions from the 
general public , and the then Deputy Director of Town Planning, Amravati Division , Amravati was ap 
pointed as the officer (hereinafter referred to as “ the said Officer”) to hear the suggestions / objections 
received within the stipulated period only and to submit his report on the same to the Government ; 


And whereas, the said Officer submitted his report to the Government vide his letter 
dated 16 -4 - 2014 . 

And whereas, after consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State, Pune and the 
report submitted by the said Officer, the Government is of the opinion that the said lands should be 
deleted from Agricultural Zone and included in Industrial Zone subject to certain conditions ; 

And whereas , the land owner of the said land as per the value of the said land as prescribed in the 
Annual statement of Rates (ASR ) for the year 2017 - 18 , has deposited an amount Rs. 34 , 17 , 336 as pre 
mium amount, Rs. 56 , 956 as processing fee and Rs. 9880 as advertising fee vide deposited Challan 
No. 3884598 (dt. 27 -07 - 2017 ), 3884940 (dt. 31-07 - 2017 ) and 4617124 (dt. 19 -08 - 2017 ) in the Government 
Treasury vide Challan dt. 15 -02 - 2017 through the Assistant Director of Town Planner , Amravati ; 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २८- ऑक्टोबर ४ , २०१७/ आश्विन ६-१२ , शके १९३९ 


महाx 


Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 4 ) of Section 20 of the said 
Act, the Government hereby sanctions the Proposed Modification is respect of the said Lands and for 
that purpose amends the above referred Notification dated the 29th May, 1993 as follows . 

" In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated the 29th May , 1993 , sanctioning the 
said RegionalPlan , the following new entry shall be added after the last entry .” 

ENTRY 


“ The land admeasuring 12 . 38 Ha . bearing Survey Nos. 154 , 157 , 158 (Part), 159 , 162 / 1 and 162 / 2 of 
Mouje Pimpalvihir , Tal. & Dist . Amravati is deleted from Agricultural Zone and included in Industrial 
Zone, as shown in the part plan , subject to the following conditions . 
Condition No . 1 : In the layout ofthe said lands , in addition to the compulsory 10 % open space, 10 % space 

shall be kept for public amenities. 
Condition No. 2 : It shall be the responsibility of the Land Owner/ Developer to provide all necessary basic 

infrastructure facilities and amenities in the said land. 
Condition No . 3 : It shall be necessary to take permission from the concerned Authority for the approach 

road from NationalHighway. 
Condition No. 4 : It shallbe necessary to obtain No-objection Certificate from the Maharashtra Pollution 

Control Board before starting industrialuse on the said lands. 
Condition No. 5 : It shall be obligatroy for the Industries on the said lands, to set up systems for Rain 

Water Harvesting and Waste Water Recycling . 
Condition No. 6 : It shall be necessary to obtain Environmental clearance as envisaged under the Environ 

mental Impact Assessment Notification 2006 , before starting industrial use on the said 

lands ” . 
2 . The copy of part plan showing the above sanctioned modification shall be kept open for inspec 
tion by general public during office hours on all working days for a period of onemonth at the following 
offices . 

(1 ) The Collector , Amravati. 
(2 ) The Joint Director of Town Planning, Amravati Division , Amravati. 

(3 ) The Assistant Director of Town Planning, Amravati Branch , Amravati. 
3 . This Notification shall also be published on the Governmentweb site at www .maharashtra .gov . in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . M . PATIL 
Under Secretary . 


HTT 9-31 ( 37. g . g .), H . YII. PI ., 31. 57 . 968 . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the gth September, 2017 
Read. — TPS - 2815 -CR - 205 ( A ) - 2015 -UD - 30 , Dated 10th February , 2016 . 


THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


CORRIGENDUM 


No . TPS - 2815 - CR - 205 (C ) - 2015 -UD - 30 . 


The Government in the Urban Development Department, has issued Notification No . TPS - 2815 
CR - 205 ( A ) - 2015 -UD - 30 , Dated 10th February , 2016 along with the Schedule Published in Maharashtra 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४ , २०१७/ आश्विन ६-१२ , शके १९३९ 


५ 


Government Gazette Part I-A Amravati Divisional Supplement on 27 - 10 - 2016 , Page No. 1 - 7 , Sr . No . 206 , 
under Section 31( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 for modifications sanc 
tioned by the Government in the Draft Development Plan of Chikhaldara (hereinafter referred to as “ the 
said DP notification ” ) ; 

And whereas, it has come to the notification of the Government that, in the Schedule ofmodifica 
tions sanctioned by the Government in the said DP notification , some corrections are required to be 
made in M 9 and Sr. No . 3 & 4 of Note ; 


In the view of the above, following corrigendum is being issued by the Government to the Schedule 
of the said DP notification for M 9 and Sr. No . 3 & 4 of Note . 

CORRIGENDUM 


Sr. No . 


For this 


Read as 


Corrigendum 
to Column No . 


Description 
Sanctioned 
Modification 

(2 ) 
M9 


(1) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


Note (3 ) 


Rule No . 94 . 1 (A )( iii)(a ) Rule No . 94 . 1 (A )( iii)(a ) 
built up area in R1 Zone built up area in R1 Zone 
area shall not be more area shall not be more 
than 75 % . 

than 65 % . 
( 3 ) The reservations / (3 ) The reservations / 
allocations / designations allocations / designations 
which do not appear in which do not appear in 
the Schedule - A and the Schedule - A and 
Schedule - B are hereby Schedule - B are hereby 
sanctioned for the sanctioned for the 
respective purpose as respective purpose as 
designated in the 

designated in the 
Development Plan . Development Plan . 

Also for Entire Notified 
Area of Chikhaldara , 
Reservations named 
“ Commercial Centre ” 
are to be read as 
“ Commercial Centre 

along with parking” . 
(4 ) Areas of reserved (4 ) Areas of reserved 
sites mentioned in the sites mentioned in the 
report of the Development report of the Development 
Plan are approximate Plan are approximate 
and subject to actual and subject to actual 
measurement on site as measurement on site as 
per boundaries shown on per boundaries shown on 
the final Development the final Development 
Plan . 

Plan . Also for Entire 
notified area of Chikaldara , 
Gut No . & Survey No. are 
to be read as per the Land 
Record . 


Note ( 4 ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . M . PATIL 
Under Secretary 


37-555 - 37 - 2 - ( 98 & ? ) . 


E 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २८- ऑक्टोबर ४ , २०१७/ आश्विन ६-१२ , शके १९३९ 


HTI 9 -34 ( 37. fq . q .), 7 . SI . PI., 37 . sh . 990 . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the gth September , 2017 


Read . — TPS - 2815 -CR - 205 ( B )- 2015 -UD - 30 , Dated 10th February , 2016 . 


THE MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT, 1966 . 


CORRIGENDUM 


No . TPS - 2815 - CR - 205 ( D ) - 2015 - UD - 30 . 


The Government in the Urban Development Department , has issued Notice No. TPS - 2815 -CR 
205 ( B )- 2015 -UD - 30 , Dated 10th February , 2016 along with the Schedule Published in Maharashtra Gov 
ernment Gazette Part - 1- A Amravati Divisional Supplement on 27 - 10 - 2016 , Page No . 7 -28 , Sr. No . 207 
under Section 31( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 for modification of sub 


stantial nature as excluded part by the Government in the Draft Development Plan of Chikaldara (here 


inafter referred to as “ the said EP notice” ); 


And whereas , it has come to the notice of the Government that, in the Schedule of Modification of 


substantial nature the said EP notice , some corrections are requird to be made in EP No . 1 (B ), 5 (A )(4 ) , 
38 (3), 76 & 79 ; 


In the view of the above, following corrigendum is being issued by the Government to the Schedule 


of the said EP notice for EP No. 1 , 5 (A ) (4 ), 38 ( 3 ) , 76 & 79 . 


CORRIGENDUM 


Sr. No . 


Description 


For this 


Read as 


Corrigendum 
to Column No. 


Sanctioned 


Excluded Part 


(4) 


(5 ) 


(1) 
1 


(2) 
EP-1 


B ) Area ofGut No . 225 
(part) and 232 (part) are 
proposed to be added in 
Public Utility Zone (PU ). 


B ) Area ofGut No . 223 
(part) 225 (part) and 232 
(part) are proposed to be 
added in Public Utility 
Zone (PU ) as shown on 


Plan . 


2 


EP- 5 (A )(4 ) 


(A ) (4 ) Alignment of 45m 
wide road is deleted from 


(A ) (4 ) Alignment of 45m 
wide road is deleted from 


S . No. 27 of Village Aladoh 


S . No. 27 of Village Aladoh 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २८- ऑक्टोबर ४ , २०१७/ आश्विन ६- १२ , शके १९३९ 


(1) 


(2) 


CORRIGENDUM — Contd . 
(3) 

to S . No. 23 of village 


(4 ) 


(5 ) 


Motha and land so 


to S . No. 23 of village 
Aladoh and land so 
released is proposed to be 
included in adjoining 


released is proposed to 
be included in adjoining 


zones as shown on plan . 


zones as shown on plan . 


3 


EP - 38 (3 ) 


3) The remaining land 3) The remaining land 
under original R . No. 32 - under original R . No. 32 
PG , and the lands under PG ( S . No. 181), and the 
R . No. 25 ESR /GSR and lands under R . No. 24 
R . No. 26 ESS are 

Commercial Centre 
proposed to be included in R . No . 25 ESR /GSR and 
Green Zone, as shown on R . No. 26 -ESS are proposed 
Plan . 

to be included in Green 


Zone, as shown on plan . 


EP -76 


5 , 6 


A new Rule is proposed 
to be included as Rule 
No . 92 . 1. 1x is newly 


A new Rule is proposed 
to be included as Rule No. 
95 . 2 . 1x is newly added : 


added : 


EP -79 


FSI is proposed to be as 


Rule No. 94 . 1 FSI is 


follows : Base FSI 0 . 5 + proposed to be as follows : 
Premium FSI 0 . 15 = 0 .65 Base FSI 0 .5 + Premium 
shall be the maximum FSI 0 . 15 = 0 .65 shall be 


permissible FSI. 


the maximum Permissible 


FSI 


• For Entire Notified Area 
of Chikhaldara , all regula 


tions related to TDR are to 


be deleted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . M . PATIL , 
Under Secretary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २८- ऑक्टोबर ४ , २०१७ / आश्विन ६- १२ , शके १९३९ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १९१ . 

__ आयुक्त , महानगरपालिका, यांजकडून 


क्रमांक अमनपा - आयुक्त- ससंनर -फेरबदल- १९१६ - २०१७. 


अमरावती शहराची मंजूर विकास योजना ( सु .) शासनाचे नगर रचना विकास विभागाची अधिसूचना टिपीएस - २८९२- ११८०- सी . आर -९० -९२ 
( बी )-युडी - १३, दिनांक ४-१२- १९९२ अन्वये मंजूर केली असून पुढे ती दिनांक २५- २-१९९३ पासून अंमलात आली आहे. अमरावती महानगरपालिकेने 
या मंजूर विकास योजनेच्या आराखड्यामध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये खालील अनुसूचित 
दर्शविल्याप्रमाणे फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


प्रस्तावित फेरबदल 


शहर सुधार सभा ठराव 

क्रमांक /दिनांक 


सर्वसाधारण सभेने कायम 
केल्याचा दिनांक 

( ४ ) 


( २ ) 


१ . मौजे निंभोरा सर्व्हे क्र . ३५ /१अ क्षेत्र १.३१ हे . आर व सर्व्ह 

०६ 

दि . २० - ०८- २०१७ 
क्र . ३५ / १ब क्षेत्र १. १७ हे . आर एकूण २. ४८ हे . आर 
जागा कृषी वापर ( ना विकास) क्षेत्रातून वगळून निवासी 

दि . ०९ - ०८ - २०१७ 
वापर क्षेत्रात समाविष्ट करणे बाबत . 
आयुक्त , अमरावती महानगरपालिका , अमरावती यांनी दिनांक घालून स्वाक्षांकित केलेला अमरावती शहराच्या विकास योजनेचा भाग नकाशा 
महानगरपालिका कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत जनतेच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात आला आहे . 

ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे ( ३० दिवस ) आत उपरोक्त फेरबदलाच्या संदर्भात 
नागरीकांकडून ज्या सूचना / हरकती प्राप्त होतील, त्यावर उक्त फेरबदलाचे प्रस्ताव शासनाकडेमंजुरीस्तव सादर करण्यापूर्वी विचार करण्यात येईल . 


अमरावती : 
दि . १८ सप्टेंबर २०१७ . 


हेमंतकुमार पवार , 

आयुक्त , 
अमरावती महानगरपालिका , अमरावती . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १९२ . 

BY COMMISSIONER ,MUNICIPAL CORPORATION 
No. AMC - Commissioner- ADTP- Modification-1916- 2017. 

The Development Plan of Amravatii (R )has been sanctioned by the Government in Urban Development by Notifi 
cation No. TPS - 2892 - 1180 -CR -90 - 92 (B )-UD - 13 ; Dated 4th December 1992 and it has came into force with effect from 
Dt. 25th February 1993 . Amravati Municipal Corporation through its General Body Resolution intends to make the 
followingmodification U /S 37 ( 1) ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 to be sanctioned Development 
Plan of Amravati (Revised ). 

SCHEDULE 


Sr. No . 


Proposed Modifcation 


Shahar Sudhar 
Samiti Resolution 

No. & Dt. 


General Body Meeting 

Confirmation Dt. 


( 1 ) 


( 4 ) 


06 


20 - 8- 2017 


( 2 ) 
Land out of Survery No . 35 /1 (A ) area 1. 31 hr., Survey 
No. 35 / 1 (B ) area 1. 17 hr.,Mouze Nimbhora admeasuring 
Total area 2 .48 hr. shown on DevelopmentPlan in 
Agricultural Zone (No Developement) proposed to be 
Changed and the land so released included in as 
residentialZone . 


09- 08- 2017 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २८- ऑक्टोबर ४ , २०१७/ आश्विन ६- १२ , शके १९३९ 


The copies of the plan showing the above said proposed modification in the Development Plan of Amravati ( R ) 
signed and Dated by the Commissioner, AmravatiMunicipal Corporation , Amravati kept in the office of Amravati Munici 
pal Corporation for inspection by the public during office hours on all working days . 

The suggestions and objections from any person received in writing by the Municipal Corporation , Amravati in 
respect of the above said modifications to the Development Plan of Amravati within the period of onemonth ( 30 days ) 
from the date of publication of this notice in the OfficialGazette shallbe considered by this corporation before submit 
ting it to Government for sanction . 


Amravati : 
Datethe 18th September 2017 . 


HEMANTKUMAR PAWAR , 

Commissioner, 
Amravati Municipal Corporation , 

Amravati. 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १९३ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २१ ( ४ क ) अन्वये नियुक्त “ अधिकारी " 

तथा सहाय्यक संचालक , नगर रचना , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २८ (४) अन्वये प्रारुप विकास योजना वणी ( दुसरी सुधारीत ) मधील 
केलेल्या प्रस्तावित बदल प्रसिध्दी बाबत 


M 


क्रमांक प्रावियो वणी ( दुसरी सुधारीत ) कलम - २८ ( ४ ) ससंनरय - १०९१- २०१७. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिलेला ) च्या कलम ३८ 
व २३( १ ) मधील तरतुदीनुसार वणी , नगर परिषद ( यापुढे “ उक्त नगर परिषद " असे संबोधिलेली) नियोजन प्राधिकरण असल्याने महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २( १९ ) नुसार उक्त नगर परिषदेच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्राची विकास योजना वणी, ( दुसरी सुधारीत ) च्या 
( यापुढे “ उक्त विकास योजना” असे संबोधिलेली ) आराखडा तयार करणेचा इरादा ( यापुढे “ उक्त इरादा ” असे संबोधिलेला ) त्यांचेकडील ठराव क्र . ०३ , 
दि . २९ - ०८ - २०१२ रोजी जाहीर करून , त्याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात अमरावती विभागीय पुरवणी भाग - १ अ मध्ये पृष्ठ क्र . ५५ 
व ५६ वर दि . २८ - ०३- २०१३ रोजी प्रसिध्द केली. 


आणि ज्याअर्थी, वणी, नगर परिषदेने सहाय्यक संचालक , नगर रचना , यवतमाळ यांची “ नगर रचना अधिकारी ” म्हणून मा . सहसंचालक , नगर 
रचना , अमरावती विभाग, अमरावती यांचेमंजुरीने उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ अन्वये नियुक्ती केली आहे . आणि त्याप्रमाणे नियुक्त केलेल्या 
“ नगर रचना अधिकारी ” यांनी नगर परिषद हद्दीच्या अधिनस्त क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून , उक्त अधिनियमाचेकलम - २५ अन्वये विद्यमान जमीन वापर 
नकाशा तयार केला. तदनंतर विकास योजनेचे प्रस्ताव दर्शविणारा उक्त प्रारूप विकास योजना वणी ( दुसरी सुधारीत ) चा नकाशा आणि अहवाल 
तयार करून उक्त नगर परिषदेकडे, उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये प्रसिद्ध करण्याकरिता पत्र क्र . ३०२ , दिनांक ०५ - ०३ - २०१६ अन्वये 
सादर केला ; 


__ वणी, नगर परिषदेने उक्त विकास योजना , उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे व उक्त 
अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे अन्य प्रकारे प्रसिद्ध करण्याचे ठरविले . आणि उक्त विकास योजना ही उक्त अधिनियमाचे कलम २६( १ ) अन्वयेची 
अधिसूचना मराठी व इंग्रजी भाषेत महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात , अमरावती विभागीय पुरवणी मध्ये, दिनांक २४/ ३०-०३-२०१६, पृष्ठ क्र . ०३ व ०४ 
वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे . 
उक्त प्रसिद्ध प्रारुप विकास योजनेवर प्राप्त हरकती / सूचनावर उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( २) नुसार नियुक्त नियोजन समितीने सुनावणी 

अहवाल वणी नगर परिषदेने सादर केलेला असन यावर वणी, नगर परिषदेने नियोजन समितीचे अहवालाचा विचार करुन 
दिनांक २३-०९ -२०१६ ला निर्णय घेवून उक्त विकास योजने मध्ये करावयाच्या प्रस्तावित बदलाची सूची व नकाशा तयार केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजने मध्ये वर नमूद केल्यानुसार करावयाच्या प्रस्तावित बदलाची सूची व नकाशा विहीत कालावधीत उक्त 
अधिनियमाचे कलम २८ ( ४) मधील तरतुदीनुसार प्रसिद्ध करण्यास असमर्थ ठरल्याने व उक्त अधिनियमाचे कलम ३०( १) मधील तरतुदीनुसार प्रारुप 
विकास योजना राज्य शासनास मंजुरीकरीता सादर करण्याचे कर्तव्य पार पाडण्यात कसूर केली असल्याने , मा . सहसंचालक , नगर रचना , अमरावती 
विभाग , अमरावती यांनी आदेश क्र . ८८८ , दिनांक ०६-०७- २०१७ अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम २१ ( ४क ) मधील तरतुदीनुसार सहाय्यक संचालक , 
नगर रचना, यवतमाळ यांची “ अधिकारी ” ( यापुढे “ उक्त अधिकारी ” असे संबोधिलेला) म्हणून नियुक्ती करून उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४) ते 
अ.- एक - अ- ३( १४६२ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २८- ऑक्टोबर ४ , २०१७ / आश्विन ६- १२ , शके १९३९ 


३० पर्यंतची, उक्त नगर परिषदेची कर्तव्ये पार पाडण्याचे सर्व अधिकार , सहाय्यक संचालक , नगर रचना , यवतमाळ यांना प्रदान केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, नियुक्त अधिकारी यांनी वणी नगर परिषदेच्या अहवालाचा विचार करुन उक्त विकास योजने मध्ये करावयाच्या प्रस्तावित 
बदलाची सूची व नकाशा तयार केलेला आहे . उक्त प्रस्तावित बदल दर्शविणारा प्रारुप विकास योजना नकाशा शासनास मंजुरीस सादर करण्यापूर्वी 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २८( ४) अन्वये महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात व स्थानिक वृत्तपत्रात जनतेच्या माहितीसाठी 
प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 


त्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये करण्यात आलेल्या बदलाची सूची व त्या संबंधीचे प्रारुप विकास योजना नकाशे सहायक संचालक , नगर 
रचना, यवतमाळ, प्रशासकीय इमारत , तळ मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर यवतमाळ- ४४५००१ व मुख्याधिकारी, नगर परिषद , वणी यांचे 
कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत कामकाजाच्या दिवशी सर्व जनतेचे अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेले आहेत . सदर बदलाची सूची व उक्त प्रारुप विकास 
योजना नकाशे उक्त सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसापर्यंत जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहतील . 


यवतमाळ : 
दिनांक : २० सप्टेंबर २०१७ . 


मु . र . तट्टे, 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना , 
अधिनियम चे कलम २१( ४- क ) अन्वये नियुक्त 
“ अधिकारी ” तथा सहाय्यक संचालक , 

नगर रचना, यवतमाळ . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . १९४ . 


BY THE ASSISTANT DIRECTOR OF TOWN PLANNING , YAVATMAL AS “ OFFICER ” APPOINTED UNDER 

SECTION 21 (4A ) OF THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 
Notification under Section 28 (4 ) ofMaharashtra Regionaland Town Planning Act, 1966 . 


Draft Development Plan Of Wani 

[ Second Revision ] 
No . DP -Wani ( R -2 )-(Publication )-ADTPY- 1091- 2017 . 

Whereas, the WaniMunicipal Council (hereafter referred to as the “ said Municipal Council ") being the Planning 
Authority for the area under its jurisdiction under the clause ( 19 ) of the Section 2 of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereafter referred to as “ the said Act ") has by its Resolution No . 03 , 
dated 29 -08 -2012 ,made a declaration under Section 38 , with sub section (1) of Section 23 ofthe said act of its intention 
to prepare Development Plan for Second Revision of their entire area under its jurisdiction . That is the Development 
Plan ofWani [ Second Revision ] (hereafter referred to as “ the said Development Plan " ) for the entire area within its 
jurisdiction . Notice of such declaration was published in theMaharashtra GovernmentGazette (hereafter referred to 
as “ OfficialGazette " ) Part 1-A , Amravati Division Supplement, dated 28 -03 -2013 on Page No. 55 & 56 ; 

And whereas, the said Municipal Council has appointed Assistant Director of Town Planning, Yavatmalas “ Town 
Planning Officer ” with prior approval of Joint Director of Town Planning , Amravati Division , Amravati under Section 24 of 
the said act. After carrying out survey of the entire land within its jurisdiction and prepared existing land use map as 
required under Section 25 of the said act and there after prepared the said Draft Development Plan ofWani [ Second 
Revision ) and handed over to the said Municipal Council for the publication under Section 26 ( 1) of the said act by its 
office letterbearing No. 302 , Dated 05 - 03 -2016 ; 

The said Municipal Council has decided to publish by way of Notice in the said Official Gazette , the said 
Development Plan under Section 26 ( 1) of the said act. And the said Development Plan is published in the Maharashtra 
Government Gazette, Part I- A, Amravati Division Amravati supplement , Dated 24/ 30 - 03- 2016 on Page No . 03 to 04 , 
under section 26 ( 1) of the said act. 

Appointed planning committee under Section 28 ( 2), giving hearing on receipt of suggestion / objection relating to 
the said published Development Plan and submitted its report to the said Municipal Council. On submitted above 
report the said Municipal Council took the decision on dated 23-09- 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २८ - ऑक्टोबर ४ , २०१७/ आश्विन ६-१२, शके १९३९ 


And whereas, the said Municipal Council has failed to perform its duty , under the provisions of Section 28 ( 4 ) of the 
said act, that is the publication of above said Modifications or changes along with Draft DevelopmentPlan and under the 
provision of Section 30 ( 1) of the said act, that is the submission of Draft Development Plan to the State Government 
within the prescribed time limit, because of which the Joint Director of Town Planning, Amravati Division Amravati, vide 
Order No. 888 , Dated 06 - 07 - 2017 appointed the Assistant Director of Town Planning, Yavatmal as “ a officer " under 
Section 21 (4A ) of the said act, to performing the duties of the said Municipal Council under Section 28 ( 4 ) to 30 of the 
said act (hereafter referred to as “ the Said Officer " ) ; 

___ And whereas , the said “ officer " is considered thereport and make a list of such modifications or changes . The 
list of such modifications or changes made in the said Draft Development Plan is necessary to publish for information 
of the public in the said OfficialGazette under Section 28 ( 4) of the said act, before such submission to Government for 
sanction under Section 30 ( 1) of the said act ; 

Now therefore , a copy of the said Draft Development Plan along with a list of such modifications or changes 
thereof are kept open for inspection of the public at the office of the Assistant Director of Town Planning, Yavatmal at 
Administrative Building, Ground Floor, Collector Premises , Yavatmal and the office of the Chief Officer, Municipal 
Council,Wani during its office hours on all working days for 30 days from the publications of this notice in Maharashtra 
GovernmentGazette . 


Yavatmal : 
Dated the 20th September 2017 . 


M . R. TATTE, 
Officer Appointed Under Section 21 (4A ) of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 

And 
Assistant Director of Town Planning , Yavatmal. 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १९५ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
क्रमांक जिऊनिअम -पणन- १ - कृउबास वरुड- ४९१८ - २०१७. 

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४(४ ) अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये मी , गौतम वालदे, 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अमरावती याद्वारे कृषि उत्पन्न बाजार समिती, वरुड वर पाठवावयाच्या खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या प्रतिनिधीची 
नावे ( ते ज्या मतदार संघातून प्रतिनिधीत्व करीत आहेत ) खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे. 


तक्ता 


अ . क्र . 


प्रतिनिधीचे नाव 


मतदार संघ 


प्राधिकृत संस्थेचे नाव 


(१) 


कलम 
( २ ) 


कलम १३ ( १) ( इ ) 


योगेश भालचंद्र चौधरी 


नगर परिषद 


नगर परिषद , वरुड 


टीप : - वरील प्राधिकृत प्रतिनिधी यांनी दिलेला राजीनामा , मुत्यूमुळेकिंवा सदस्य म्हणून काढून टाकल्याने किंवा एखादा सदस्य काम करण्यास 
असमर्थ असल्यास किंवा अपात्र घोषित केल्यामुळे सदर प्रतिनिधीचे वरील प्रतिनिधीत्व कमी करणेबाबत या कार्यालयास कळविण्याची जबाबदारी संबंधित 
संस्थेची राहील . 


अमरावती : 
दि . ८ सप्टेंबर २०१७ . 


गौतम वालदे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अमरावती . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A ,NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI400 004 . 


